तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांसाठी नवीन 
लेखाशिर्षास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ मार्च, २०२४. 


वाचा: 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्र. तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१५/का.१४४४-अ, 
दिनांक १९/०६/२०२३. 
2) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ, 
दिनांक ०९/११/२०२३ 
प्रस्तावना: 
पंढरपूर मंदिर “पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्या” अंतर्गत होणारा खर्च भागविण्याकरीता उपरोक्त 
वाचा येथील क्र.२ मधील शासन निर्णयान्वये “मागणी क्रमांक ओ-१०, मुख्य लेखाशीर्ष ५४५२,पर्यटनावरील 
भांडवली खर्च,०१, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन HE (00)(00)(94) पंढरपूर मंदिर विकास 
आराखडा (५४५२ ०२११) कार्यक्रम (दत्तमत)” या लेखाशीर्षास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय नियोजन विभाग दिनांक ०४/०६/२०१५ व दिनांक १९/०७/२०१६ अन्वये राज्यातील 
तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ - परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व अंमलबजावणीसाठी धोरण/ मार्गदर्शक 
तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यांस अनुसरुन मोठे तीर्थक्षेत्र विकास आराखडे हे नियोजन 
विभगामार्फत राबविण्यात येतात. तथापि, सद्यस्थितीत राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे असलेळे काही आराखडे 
हे नियोजन विभागामार्फत राबविण्याचे निर्देश वरिष्ठ स्तरावरुन प्राप्त होत आहेत. 


दरम्यान यापुढे प्रत्येक आराखड्याकरीता स्वतंत्र महसुली व भांडवली लेखाशिर्ष न घेता सर्व 
आराखड्यांसाठी एकच महसूली व भांडवली लेखाशिर्ष करण्याचे धोरण शासनस्तरावरुन निश्चित करण्यात 
आले आहे. तसेच पूर्वगामी परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे नियोजन विभागामार्फत “तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडे” या व्यतिरिक्त “पर्यटन स्थळे विकास आराखडे” सुध्दा हाताळण्याचे प्रस्तावित आहे. सबब, 
“पंढरपूर मंदिर विकास आराखडा” लेखाशीर्षाच्या तपशिलामध्ये बदल करुन तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखड्यांसाठी एकच नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांसाठी “पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याच्या” नवीन लेखाशिर्षास 
पुढीलप्रमाणे मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


मागणी क्र. ओ-१० (भांडवली खची 

५४५२, पर्यटनावरील भांडवली खर्च ५४५२ Capital outlay on Tourism 

।०१, = | पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा fod | Tourist Infrastructure 

१०१ | पर्यटन केंद्र ।१०१ | Tourist Centres 

poo | poo 

(००) (94) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास (00)(94) | “Pilgrimage And Tourism 
आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development Plan” 
(48420299) (Scheme/Voted) (48420299) 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ 


महसूली खर्चासाठी लेखाशीर्ष : 
मागणी क्र. ओ-८ Demand ॥१०.७-८ 
३४५२ पर्यटन ३४५२ Tourism 
| q पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा a q Tourist Infrastructure 
| १ पर्यटन केद्र | q Tourist Centres 
| ee | 


(००) (१६) | “तीर्थक्षेत्र व पर्यटनस्थळ विकास (००)(१६) | “Pilgrimage And Tourism 


आराखडा” (कार्यक्रम/दत्तमत) Destination Development 
( 3842308§) Plan” (Scheme/Voted) 
( 3842306§) 


२. महालेखाकार कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई यांचे पत्र क्र 
ख.वि./चा.-१/नियोजन विभाग/युओआर-१९३/२०२३-२४/१२०१, दिनांक १६/०२/२०२४ आणि वित्त 
विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ०९/अर्थ-१६, दिनांक १८.०२.२०२४ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरुन सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१२१२१२५५१९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NANDKUMAR GANGARAM RAUT 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, 
2. 


5.4.20=2364c4585e9e2f4e1la3eb4e4ad8e29fd11241a0ac1929b933f2 


8fc39d2906d1 1, postalCode=400032, st=Maharash' 


, st=Mal 
ber=EFAB5769910D3540376EC2062B6C2A6B1BD6E7BC121F 
F37D75E24F4318761C66, cn=NANDKUMAR GANGARAM RAUT 


2024.03.12 12:22:07 +05'30' 


(नंदकुमार राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई 

२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर. 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. विभागीय आयुक्त, सर्व. 

५. जिल्हाधिकारी, सर्व 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

८. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सर्व. 

९. मुख्याधिकारी, महानगरपालिका/नगरपालिका/नगर परिषद, सर्व 

१०. कार्यासन व्यय-८/अर्थ-१६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.३४/का.१४४४-अ 


११. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


